मागणी क्र.व्ही-३ (कार्यक्रमांर्गत) 
प्रधान लेखाशिर्ष “४४२५-सहकारावरील भांडवली खर्च” 
सन २०१७-१८ मधील तरतूदींचे पुनर्विनियोजन. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०१८/प्र.क्र.२४/१८/१७स 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: २८ मार्च, २०१८ 


शासननिर्णय:- 

सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखाली मागणी क्रमांक मागणी क्र.व्ही-३ (कार्यक्रमांर्गत) 
““४२५-सहकारावरील भांडवली खर्च” या प्रधान लेखाशिर्षाखाळी सन २०१७-१८ मधील कार्यक्रमांतर्गत 
तरतूदींमधून पुनर्विनियोजन करण्यास मान्यता देण्याचे प्रस्तावित आहे. 

सन २०१७-१८ अंतर्गत प्रधान लेखाशिर्ष “४४२५-सहकारावरील भांडवली खर्च” (कार्यक्रमांर्गत) मधील 
कृषि संस्करण संस्थेला (राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ ) भाग भांडवली SIGH (४४२५ ०२९४) -३२ 
अशांदाने मधील एकूण रु.७४.०० लाख (अक्षरी रुपये चौ-याहत्तर लाख फक्त ) एवढी बचत सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्र-१ मध्ये दर्शविल्यानुसार तसेच “४४२५-सहकारावरील भांडवली खर्च” (कार्यक्रमांर्गत) अंतर्गत सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र -२ मध्ये दर्शविल्यानुसार - कृषि प्रकिया संस्थांना भाग भांडवली अशांदान (कोल्हे समिती) 
राज्य योजना (४४२५ ०७५९)-३२ अऱांदाने या योजनेसाठी पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र. २६०/१४३१ दि.२६.०२.२०१८ व वित्त विभागाच्या 
अनौ.संदर्भ क्र.१३९/१८/व्यय-२ दिनांक २६.०३.२०१८ अन्वये व मा.अपर मुख्य सचिव (पणन) सहकार,पणन व 
वस्त्रो्योग विभाग यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२८१६३७३३५३०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
S Digitally signed by Seema Baban Jadhav 7 
e e mM a B a b a n DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=C.M.T. 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f6d09269f267e078edac2ae3cc1 bfc4eca4bca6 


Jadhav 0.0 ली पती 
(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव »गहाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव,विधानभवन मुंबई-३२, 
२. मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव,विधानभवन मुंबई-३२, 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०१८/प्र.क्र.२४/१८/१७स दि.२८.०३.२०१८ 


३. मा.अपर मुख्य सचिव (पणन) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्राळय,मुंबई-३२. 
४. संचालक,पणन संचालनालय, पुणे, 

५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता/)-१, मुंबई. 

६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता)-२ ,नागपुर 

७. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

८. निवासी ळेखा अधिकारी,मुंबई 

९. उप सचिव (श्री.वळवी) सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
१०.कार्यासन अधिकारी (९स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्राळय,मुं.३२. 
११.वित्त विभाग(व्यय २/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय,मुंबई ३२ 

१२.नियोजन विभाग (कार्यासन १४३१/१४११/१४१६),मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. कार्यासन अधिकारी (१६स), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग,मुंबई ३२. 

१४. निवडनस्ती का.क्र. (१७स) . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र-१ 
शासन निर्णय क्रमांक पुनर्वि-२०१८/प्र.क्र.२४/२०१७/१७स/दि.२८.०३.२०१८ न 
मागणी क्रमांक व्ही-३ प्रधान लेखाशिर्ष :४ ४२५- सहकारावरील भांडवली खर्च, पुनर्बिनियोजन प्रस्ताव सन २०१७-९८ (वजा)(-) विवरणपत्र कार्यक्रमांतर्गत योजना (राज्य योजना) 


१९१. 


विवरणपत्र-२ | 


